महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + TS पे 


रुपये 


५,४००) 


या संवर्गातील वैद्यकीय 


अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन Beal, क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४६०/सेवा-३ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 


शासन आदेठा:- 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०१८ 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबॅड रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड वेतन रुपये 
५,४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे ऑनळाइन संगणकीय प्रणालीमार्फत विनंती अर्ज व 
लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशी या अनुषंगाने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंत्या, त्यांची शैक्षणीक 


अर्हता, मा. लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशी, रुग्णसेवा इत्यादी बाबी विचारात घऊन विहीत केलेले निकष 
व अनुषंगीक लोकहित तसेच प्रशासनाची निकड याबाबींचा विचार करुन महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे 
बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
मधील कलम ४ (४) व ४ (५) च्या तरतुदीनुसार खालील विवरणपत्रामध्ये दर्शविळेल्याप्रमाणे त्यांच्या 


विनंती बदल्या करण्यात येत आहेत. 
अ. । वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
क्र 
शि , २. ३. 1 ee 
i SI संघर्ष सदाशिव राठोड प्राआ के विजयगोपाल जि वर्धा प्रा आ के सावरगड ता जि 
यवतमाळ 
२ | डा पंकजपं दाते Tal के फोंडशिरस जिसोलापूर | WS गगनबावडा जि कोल्हापूर 
३ | डा रुपाली चं चिचणीकर प्राआ के फोंडशिरस जिसोलापूर ।ग्रारु गगनबावडा जि कोल्हापूर 
डॉ प्रशांत नि पाटील प्राआकेंमुकटी ता जिधुळे प्रा आ कें शिंदे (पळसून) ता जि 
नाशिक 
५ | डा अरविदकुमारमा फिसके प्रा आके विरुर गाडेगा ता कोरपण, | ग्रा रु कंधार जि नांदेड 
जि चंद्रपूर 


शासन आदेश क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र.४६०/सेवा-३ 


अ. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
क्र 
६ | डा शिवराजबा घोगरे प्राआ के रामपूर जि रत्नागिरी प्राआ के वरकुटे जि सोलापूर 
(प्रा आ कें रामपूर जि रत्नागिरी येथे अन्य 
वै. अ. प्रत्यक्ष रुजू झाल्यावर बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त 
करावे.) 
७ | डासचिनजीकोरे ग्रा रु गारगोटी ता भुदरगड जि | ग्रा रु सोळांकूर ता राधानगरी जि 
कोल्हापूर कोल्हापूर 
८ | डा कविता बस्वराज कोरे ग्रा रु कासार सिरसी ता निलंगा जि | जिरुऔंध जि पुणे 
लातूर 
९ | डा शितल उत्तम शेंडे ग्रा रु नांदगाव जिनाशिक स्री रु मालेगाव जि नाशिक 
। १० | डो जयश्री दादाराव जेठे ता आअ कुही जि नागपूर डागा स्त्री रु नागपूर 
i १ | ST जयेश भ सुर्यवंशी प्राआकेजेतानेतासाक्रीजिधुळे प्रा आ कें लहान शहादा जि 
नंदूरबार 
१२ | डा हेमंत अ अहीरराव प्रा आ के केळझर ता बागलान जि | प्राआ के खामखेडा ता देवळा जि 
नाशिक नाशिक 
१३ | डा हेमंत ना घांगळे प्रा आ के करंजगव्हाण ता मालेगांव | जिरु नाशिक 
जि नाशिक 
१४ | डा मंदार मु करंबेळकर ग्रारु पाचोरा जि जळगाव ग्रा रु चाळीसगाव जि जळगाव 
१५ | डॉ दिपक धुमनखेडे प्राआके नेरी जि चंद्रपूर ग्रारुसडक अर्जुनी जि गोंदीया 
१६ | डा निलेश गायकवाड उ जि रु पाथर्डी जि अहमदनगर जि रु अहमदनगर 
१७ | डा स्वाती एकनाथ पाटील  ।प्रा आ कें टाकरखेड ता नांदूरा जि | उजिरुमलकापूर जि बुलढाणा 
बुलढाणा 
१८ | डा अविनाश पडळकर मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे 
१९ | डा छाया वळकुंदे प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे सहायक संचालक, आरोग्य सेवा 
(कुष्ठरोग) मुंबई 
24 | डा साधना नागरे (राठोड) प्राआ के मोहिली जिरायगड जिरुठाणे 
२० 
२१ | डावसुधा कडू पोलीस रुग्णालय, नागपाडा मुंबई । पोलीस रुग्णालय, नायगांव मुंबई 
२२ | डा दिगंबर गि बिरादार पोलीस रुग्णालय, नायगांव मुंबई जे जे रुग्णालय (|छावविच्छेदन 
केंद्र) मुंबई 
२३ | डो जोहरासुअखान प्राआ के शहगड, जि जालना सा रु परभणी 
२४ | डा विक्रमदसरामराठोड  ।प्रा आ के पोहंडुळ, ता महागाव जि ग्रा रु मांडवी ता किनवट जि 


यवतमाळ 


नांदेड 


पृष्ठ पपैकी२ 


शासन आदेश क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र.४६०/सेवा-३ 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 


Sl ओमप्रकाह लखनलाल | ग्रारुमांडवी ता किनवटजिनांदेड उजिरु गोकुंदा ता किनवट जि 
साबळे नांदेड 


या आदेशान्वये बदली झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार 
करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही. त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर 
त्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

बदली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिका-यांना त्यांच्या बदली झालेल्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर होण्याकरीता पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी शासन आदेशात नमूद उक्त तरतुदीचे 
तंतोतंत पालन करावे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्यास संबंधित उपसंचालक, जिल्हा 
शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक यांना aad: जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता दिर्घकाळ गैरहजर 
असलेल्या तसेच राजीनामा दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागेवर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
बदली दर्शविलेली आहे. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू करुन 
घ्यावे व राजीनामा दिलेल्या किंवा दिर्घकाळ अनधिकृत गैरहजर असलेल्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांबाबत आवऱ्यक तो प्रस्ताव रितसर पध्दतीने संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत 
विहीत पध्दतीने सादर करावा. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, 
अन्यथा रजा मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

सदर बदली आदेशामध्ये काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दुहेरी पदस्थापना होण्याची शक्यता आहे. 
त्यासंदर्भात दि.१२.०३.२०१८ चे शासन पत्र क्र. नामनि-२०१७/प्र.क.५३८(भाग-२)/सेवा-३ मधील 
निदेशानुसार संबंधित उपसंचालकांनी कार्यवाही करावी. 

बदली झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त केल्यानंतर नविन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
व्हावे. जे वैद्यकीय अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, 
अशा अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत गैरहजरी” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने 
त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याची जाणीव सर्व संबंधीतांना करुन 
देण्यात येत आहे. 

आरोग्य सेवा संचालनालयाने जे वैद्यकीय अधिकारी त्यांचे पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार 
नाहीत त्यांचे विरुध्द वेळीच कारवाई सुरु करावी. जेणेकरुन वैद्यकीय अधिकारी वेळीच नविन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होतील. सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 


पृष्ठ ५पैकी३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र.४६०/सेवा-३ 


आठवड्याच्या आत संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित पर्यवेक्षकीय 
अधिकारी तथा उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिमंडळ) यांची राहील. 

८) दिर्घकाळ अनिधिकृतपणे गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागी ज्या वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यात आली आहे, त्यांना रुजू करुन घ्यावे व दिर्घकाळ अनधिकृत 
गैरहजर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुध्द म. ना. से. (शिस्त व अपिल), नियम १९७९ नुसार 
तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी. अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत त्यांचे 
प्रकरणपरत्वे स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 

९) सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन es महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०११८२४०८५८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
Varsha 1111 ae 
‘ ee PostalCode=400032, st=Maharashtra, 
Munjaji 111. 
serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99 
¢d85325223aceef69d02bd455b7ca6972491 
B h arose Pe aie a 
(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई. 


) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४ उपसंचालक आरोग्य सेवा, सर्व परिमंडळे. 
) 
) 


ud जिल्हा ठाल्य चिकित्सक. 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


पृष्ठ ५पैकी४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदळी-२०१८/प्र.क्र.४६०/सेवा-३ 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९) निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ ५पैकी५ 


